जलआलेखन, सर्व्हेक्षण व संशोधन (३०५६ 
००५५) या योजनेसाठी सन २०२२-२३ मध्ये 
रू. ५८ लक्ष निधी खर्च करण्यास महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्डास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी १२२२/प्र.क्र.९४/बंदरे-२ 


गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ मार्च २०२३ 


संदर्भ:- १. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र जा क्र.ममेबो/ज.आ./लेखा/९९६/दि.२५.११.२०२२ 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि. ०४.०४.२०२२ 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि. ०८.०२.२०२३ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “आंतर्देशीय जलवाहतूक, जलआलळलेखन 


सर्व्हेक्षण व संशोधन” या योजनेकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीत करण्यात 


आलेल्या रु. ८९ लक्ष निधीपैकी ७०% मर्यादेच्या अधीन राहून रु. ५८ लक्ष एवढा निधी खालील कामांसाठी 


खर्च करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr. No.| Item Description Unit /| Amount 
if Supply, Installation and commissioning of 01 in no. | 01 Rs. 18,00,000/- 
licence of Tide Prediction Software along with tidal 
data Processing Station 
2 Purchase of CARIS S-57 Composer and CARIS Paper | 01 Rs. 40,00,000/- 
Charts composer 
Total Rs. 58,00,000/- 


2 सदर निधी ज्या कामांकरीता वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच कामांवर प्राप्त प्रशासकीय 


मान्यता, पडेल सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व विहित कालावधीत खर्ची/, याबाबत आवश्‍यक 


ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 


३. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ च्या 


शासन निर्णय व परिपत्रकातील सूचनांचे व तरतुदीचे पालन करण्यात यावे. तसेच, सदरचा निधी 


कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर 
ठेवता येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी १२२२/प्र.क्र.९४/बंदरे-२ 


४. सदरचा निधी विहीत मुदतीत खर्च करून खर्चाची उपयोगीता प्रमाणपत्रे शासनास सादर करण्यात 
यावीत. 


५. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड हे राहतील. 


६. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, लेखाशीर्ष क्र. ३०५६-अंतर्देशीय जळ परिवहन, ०० 


(१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (०१) सागरी मंडळास (मेरीटाईम बोर्डास) 


सहायक अनुदान, (०१)(०२) जलआलेखन सर्व्हेक्षण व संशोधन (राज्य) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने 


(वेतनेतर) (३०५६ 0044)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


७. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४२/१४६१/ दि.२१.०२.२०२३ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०९/२०२३/व्यय-८, दि.०१.०३.२०२३ नुसार निर्गमीत 
करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३१७१३३१५७५९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NILIMA MAHADEV 


0273473692 


KAMBLE soe Sanaa 
(निलीमा कांबळे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) अपर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
६) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
९) निवडनस्ती (बंदरे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


